महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), (शिक्षण 
सक्षमीकरण शाखा) व सामान्य राज्य सेवा (प्रशासन 
शाखा) गट-ब मधील रिक्‍त पदांची यादी प्रसिद्ध 
करणेबाबत - शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१९ एप्रिल, २०२३ 


वाचा :-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय क्र.: एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्या.१२, 
दिनांक ०९ एप्रिल, २०१८ 
३) शालेय शिक्षण विभागाचे शासन निर्णय क्र.: बदली-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रश्ञा-२, 
दिनांक ०३ एप्रिल, २०२३. 
४) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२, दिनांक 93.08.2023 


शासन शुध्दीपत्रक - 


वाचा येथे नमूद क्र. ४, दिनांक १३.०४.२०२३ रोजीच्या शुद्धीपत्रकान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
(प्रशासन शाखा), (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) व सामान्य राज्य सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील 
बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व रिक्‍त पदांची यादीचे शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आळे आहे. सदर 
शुद्धीपत्रक रद्द समजण्यात यावे. त्याऐवजी दिनांक ०३ एप्रिल, २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात 
आलेल्या शासन निर्णयामधील प्रपत्र ट, प्रपत्र ठ, प्रपत्र ड मध्ये खालील प्रमाणे शुध्दीपत्रक काढण्यात 
येत आहे. 


सदर झासन निर्णय मधील प्रपत्र ट मध्ये खालील प्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत आहे. 


शा. नि. कार्यालयाचे नाव पदनाम रिक्त | सभांव्य शरा 

तील पदसंख्या | रिक्‍त पद 

व पान 

क्र. 

६८ महाराष्ट्र महिला प्रौढ | उपशिक्षणाधिकारी 7 a महाराष्ट्र महिला प्रौढ शिक्षण संस्था, 

पान क्र. | शिक्षण संस्था, जि. अमरावती हे कार्यालय बंद 

२५ जि. अमरावती झाल्याने, सदरच्या कार्यालयाचे नाव 
रिक्‍त पदाच्या यादीमधून वगळण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठरपैकी१ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकबदळली-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


शा. नि. कार्यालयाचे नाव पदनाम Req | सभांव्य शेरा 

तील पदसंख्या | रिक्‍त पद 

व पान 

क्र 

२८ गटशिक्षणाधिकारी गटशिक्षणाधिकारी 7 i श्री. बाळासाहेब धनवे यांची शा. नि. दि. 

पान नं. | पं.स. जामखेड, २१.०३.२०२३ अन्वये 

२८ जि. प. अहमदनगर गटशिक्षणाधिकारी पं.स. जामखेड, जि. 
प. अहमदनगर येथे बदलीने 
पदस्थापना देण्यात आली आहे. सबब 
रिक्‍त पदांची संख्या १ ऐवजी ० (निरंक) 
दर्शविण्यात यावे. 

२२८ गटशिक्षणाधिकारी गटशिक्षणाधिकारी | १ हिं सद्यस्थितीत गटशिक्षणाधिकारी पं.स. 

पान नं. | पं.स. वरोरा, वरोरा, जि. प. चंद्रपूर हे पद Rat 

३५ जि. प. चंद्रपूर असल्याने, सेवानिवृत्ती ऐवजी रिक्‍त 
पदसंख्या १ असे वाचावे 

१० महाराष्ट्र राज्य हक | सहा. निरीक्षक 7 i शा. नि. दि. २३.०८.२०१८ अन्वये 

पान नं. | श्रवण शिक्षण संस्था, संस्थेचे विलीनीकरण झाल्यामुळे, 

३६ पुणे सद्यस्थितीत महराष्ट्र राज्य हक श्रवण 
शिक्षण संस्था, पुणे अस्तित्वात 
नसल्याने सदर कार्यालयाचे नाव रिक्‍त 
पदांच्या यादीमधून वगळण्यात येत 
आहे. 

१ शिक्षण आयुक्तालय, | अधीक्षक / q शा. नि. दि. 29.02.2023 अन्वये 

पान नं. | महाराष्ट्र राज्य, पुणे (म.शि.से.) बदलीमुळे | श्रीमती माधवी भोसले यांना दि. 

३७ ३१.०५.२०२४ पर्यंत उसनवारी तत्वावर 
महाराष्ट्र राज्य बाळ हक्क संरक्षण 
आयोग, वरळी मुंबई येथे मुदतवाढ 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे 
रिक्‍त पदसंख्या मध्ये २ बदलीमुळे 
ऐवजी १ बदलीमुळे असे वाचावे 


सदर शासन निर्णय मधील प्रपत्र ठ मध्ये खालील प्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत आहे. 


शा. नि. | कार्यालयाचे नाव पदनाम रिक्‍त | प्रति संभाव्य शेरा 
तील पद Pragati रिक्त 
अ.क्र संख्या | रिक्‍त 
१ जि.शि.व प्र.संस्था, अधिव्याख्याता १ 7 2 शा. नि. दि. 03.0¥%.2023 


जि. रायगड 


मधील प्रपत्र आ मध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत ३ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
५ ऐवजी २ पदे असे वाचावे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक'बदळी-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


शा. नि. 
तील 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


रिक्त 
पद 
संख्या 


प्रति संभाव्य 


शेरा 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. ठाणे 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
२ ऐवजी ० (निरंक) पदे असे 
वाचावे. 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. पुणे 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
३ ऐवजी १ पदे असे वाचावे. 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. अहमदनगर 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
४ ऐवजी २ पदे असे वाचावे. 


4 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. सोलापूर 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत १ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
१ ऐवजी ० (निरंक) पदे असे 
वाचावे. 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. नाशिक 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
५ ऐवजी ३ पदे असे वाचावे. 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. जळगाव 


अधिव्याख्याता 


हि ३ बदली 
पात्र 
१ सेवा 
निवृत्त 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत ३ 
बदलीपात्र अधिकारी असून १ 
सेवानिवृत्त अधिकारी आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकबदळली-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


am. नि. 
तील 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


रिक्त 
पद 
संख्या 


संभाव्य 


शेरा 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. धुळे 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
२ ऐवजी ० (निरंक) पदे असे 
वाचावे. 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. नंदूरबार 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत १ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त 
पदांमध्ये ३ ऐवजी २ पदे असे 
वाचावे. 


११ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. सातारा 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. 03.08.2023 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत संभाव्य 
रिक्‍त पदे २ ऐवजी ३ असे 
वाचावे. परंतू, त्यापैकी २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
३ ऐवजी १ पदे असे वाचावे. 


१२ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. सांगली 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
२ ऐवजी १ पदे असे वाचावे. 


१8 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. सिंधुदूर्ग 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत १ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
२ ऐवजी १ पदे असे वाचावे. 


१५ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. छत्रपती संभाजी 
नगर (औरंगाबाद) 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
४ ऐवजी २ पदे असे वाचावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक'बदळी-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


शा. नि. 


तील 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


रिक्त 
पद 
संख्या 


संभाव्य 


शेरा 


१६ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. जालना 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आ मध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत संभाव्य 
रिक्‍त पद १ ऐवजी ० वाचावे. 


१७ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. बीड 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
३ ऐवजी १ पदे असे वाचावे. 


षट्‌ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. परभणी 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आ मध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
४ ऐवजी २ पदे असे वाचावे. 


१९ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. हिंगोली 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि.०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत ३ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
४ ऐवजी १ पदे असे वाचावे. 


२० 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. लातूर 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि.०३.०४.२०२३ मधील 
प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
३ ऐवजी १ पदे असे वाचावे. 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. धाराशिव 
(उस्मानाबाद) 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि.०३.०४.२०२३ मधील 
प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत १ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
३ ऐवजी २ पदे असे वाचावे. 


२२ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. नांदेड 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आ मध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत १ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
४ ऐवजी ३ पदे असे वाचावे. 


पृष्ठ ९ पैकी षु 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकबदळली-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


am. नि. 
तील 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


रिक्त 
पद 
संख्या 


संभाव्य 


शेरा 


२३ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. अमरावती 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
२ ऐवजी ० (निरंक) पदे असे 
वाचावे. 


२५ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. वाशिम 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत १ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
२ ऐवजी १ पद असे वाचावे. 


२६ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. बुलढाणा 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत ३ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
५ ऐवजी २ पदे असे वाचावे. 


२९ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. वर्धा 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत संभाव्य 
रिक्‍त पदे १ ऐवजी २ वाचावे. 


30 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. भंडारा 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत १ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
१ ऐवजी ० (निरंक) पदे असे 
वाचावे. 


२३१ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. चंद्रपूर 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत १ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
२ ऐवजी १ पदे असे वाचावे. 


३२ 


जि.शि.व प्र.संस्था, 
जि. गोंदीया 


अधिव्याख्याता 


शा. नि. दि.०३.०४.२०२३ मधील 
प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
३ ऐवजी १ पदे असे वाचावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक'बदळी-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


शा. नि. | कार्यालयाचे नाव पदनाम रिक्‍त | प्रति संभाव्य शेरा 
तील पद Prat Raa 

अ.क्र संख्या | रिक्‍त 
३३ । जि.शि.व प्र.संस्था, अधिव्याख्याता २ | शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 


जि. गडचिरोली 


मधील प्रपत्र आमध्ये बदलीपात्र 
अधिका-यांच्या यादीत २ 
अधिका-यांच्या नावांचा समावेठा 
नसल्याने संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 
३ ऐवजी १ पदे असे वाचावे. 


सदर शासन निर्णय मधील प्रपत्र ड मध्ये खालील प्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत आहे. 


शा. नि. कार्यालयाचे नाव पदनाम रिक्त सभांव्य शेरा 
तील पदसंख्या | रिक्‍त पद 
१ शालेय पोषण आहार कक्ष, | अधीक्षक 7 हि संदर्भाधीन शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
प्राथमिक शिक्षण | (सा.रा.से.) मधील प्रपत्र इ मध्ये बदलीपात्र अधिका- 
संचालनालय, महाराष्ट्र यांच्या यादीत २ अधिकाऱ्यांची नावे 
राज्य, पुणे समाविष्ठ नसल्याने, रिक्‍त पदसंख्या 
मध्ये २ बदलीमुळे ऐवजी ० (निरंक) असे 
वाचावे 
२ राज्य शौक्षणिक संशोधन व | अधीक्षक र १ से. नि. | संदर्भाधीन शा. नि. दि.०३.०४.२०२३ 
प्रशिक्षण परिषद, पुणे (सा.रा.से.) मधील प्रपत्र इ मध्ये बदलीपात्र अधिका- 
यांच्या यादीत १ सेवानिवृत्तीमुळे व १ 
बदलीमुळे रिक्‍त पदसंख्या दर्शविण्यात 
आली आहे. तथापि १ अधिकाऱ्यांचे नाव 
समाविष्ठ नसल्याने, संभाव्य रिक्‍त 
पदसंख्या मध्ये केवळ १ सेवानिवृत्तीमुळे 
असे वाचावे. 
४ प्रादेशिक विद्या अधीक्षक हिं षि संदर्भाधीन शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
प्राधिकरण, मुंबई (सा.रा.से.) मधील प्रपत्र इ मध्ये बदलीपात्र अधिका- 
यांच्या यादीत नाव समाविष्ठ नसल्याने, 
रिक्‍त पदसंख्या मध्ये १ बदलीमुळे ऐवजी 
० (निरंक) बदलीमुळे असे वाचावे 
७ शिक्षणाधिकारी (प्राथ), | अधीक्षक च aa संदर्भाधीन शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
जि. प. पुणे शहर (सा.रा.से.) मधील प्रपत्र इ मध्ये बदलीपात्र अधिका- 
२७ शिक्षणाधिकारी  (प्राथ.), | अधीक्षक न्न | यांच्या यादीत नाव समाविष्ठ नसल्याने, 
जि. प. भंडारा (सा.रा.से.) रिक्‍त पदसंख्या मध्ये १ बदलीमुळे ऐवजी 
२८ शिक्षणाधिकारी (माध्य.), | अधीक्षक eal aa ० (निरंक) बदलीमुळे असे वाचावे 
जि. प. पुणे (सा.रा.से.) 
३० शिक्षणाधिकारी (माध्य.), | अधीक्षक ष्ण | 
जि. प. सोलापूर (सा.रा.से.) 
३७ शिक्षणाधिकारी (माध्य.), | अधीक्षक | शि 
जि. प. जालना (सा.रा.से.) 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकबदळली-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


शा. नि. कार्यालयाचे नाव पदनाम रिक्त सभांव्य शरा 
तील पदसंख्या | रिक्‍त पद 
३९ शिक्षणाधिकारी (माध्य.), | अधीक्षक | | 
जि. प. बीड (सा.रा.से.) 
४८ जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण | अधीक्षक aa aa 
संस्था, जि. परभणी (सा.रा.से.) 
६२ जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण । अधीक्षक | शि 
संस्था, जि. नांदेड (सा.रा.से.) 
६६ जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण । अधीक्षक | ia 
संस्था, जि. पुणे (सा.रा.से.) 
६९ शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक वशी शि 
पं.स. अंबरनाथ, जि. ठाणे | (सा.रा.से.) 
१११ शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक शि a 
पं.स. राहूरी, (सा.रा.से.) 
जि. अहमदनगर 
२४६ शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक | a 
पं.स. दर्यापूर, (सा.रा.से.) 
जि. अमरावती 
२४९ शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक | | 
पं.स. मुर्तीजापूर, (सा.रा.से.) 
जि. अकोला 
२५१ शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक | शि 
पं.स. तेल्हारा, (सा.रा.से.) 
जि. अकोला 
२६८ शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक | P| 
पं.स. घांटजी, (सा.रा.से.) 
जि. यवतमाळ 
२७० शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक | णो 
पं.स. यवतमाळ, (सा.रा.से.) 
जि. यवतमाळ 
२८१ शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक | शि 
पं.स. जळगाव - जामोद, | (सा.रा.से.) 
जि. बुलढाणा 
२८० शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक | i 
पं.स. चिखली, (सा.रा.से.) 
जि. बुलढाणा 
२९३ शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक aa गो 
पं.स. नागपूर शहर (सा.रा.से.) 
३०३ शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक (| शी 
पं.स. हिंगणघाट, जि. वर्धा | (सा.रा.से.) 
३२४ शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक = | a 
पं.स. चिमुर, जि. चंद्रपूर । (सा.रा.से,) 
२३९ शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक शि शं संदर्भाधीन शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
पं.स. तिवसा, (सा.रा.से.) मधील प्रपत्र ड मध्ये रिक्‍त पदसंख्या 
जि. अमरावती मध्ये १ ऐवजी ० (निरंक) असे वाचावे 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःबदळली-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४१९१८०२५२२७२१ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


TIKARAM WAMAN ८: 
KARPATE 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१ 


) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद. 

) सर्वसंचालक. 

) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


सर्वप्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था. 
सर्व शिक्षणाधिकारी. 
गट-ब मधील सर्व बदली पात्र अधिकारी. 


4 


an 


9 


प्रत माहितीस्तव, 
१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
२. प्रधान सचिव, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
३. निवडनस्ती, प्रशञा-२. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


